सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २४ ] 


मंगळवार , दिनांक १२ जुलै २०१६ : आषाढ २१ , शके १९३८ 


[किंमत ०. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 

मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी बीड याद्वारे असे जाहीर करतो की , 
आदेश 

बीड जिल्ह्यातील आष्टी , पाटोदा व शिरूर ( कासार ) नगरपंचायतीच्या 

नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी दि . 15 . 12. 2015 रोजी घेण्यात आलेल्या 
क्रमांक जिबी / डेस्क-1/ एमयुएन/ कावि/ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती 

विशेष सभेमध्ये खालील परिशिष्टात स्तंभ 4 मध्ये दर्शविलेले उमेदवार 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम ,1965 चे कलमातील तरतुदीनुसार व 

नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत केलेले आहेत . निम्नोक्त नामनिर्देशीत 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व 

सदस्यांचा पदावधी विद्यमान आष्टी , पाटोदा व शिरूर ( कासार ) 
नियुक्ता करण्याची पध्दत ) नियम 2010 अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 

नगरपंचायतीच्या कालावधी पर्यंत राहील . 


उमेदवाराचे नाव 


अ.क्र . | नगरपंचायतीचे नाव | नामनिर्देशीत सदस्य संख्या 

आष्टी 


1 . सौ . पधिनी शिवाजी कदम 


2 . श्री . कुरेशी महंमद सादिक अ . गणी 


पाटोदा 


1 . श्री . जाधव सतिश कल्याणराव 


2 . जोशी विजयकुमार सुधाकर 


3 


। 


शिरूर ( कासार ) 


1 . श्री . डॉ . भगवान बाबासाहेब सानप 


2 . श्री . संतोषकुमार तुकाराम ढाकणे 


स्थळ : बीड 
दिनांक : 30 / 06 / 2016 


( नवल किशोर राम ) 


जिल्हाधिकारी बीड 


औ . भाग १ अ ( असा ) - १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


